44-५५. ond 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग, 
१५ वा मजला, नवीन प्रशासन भवन, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 


दूरध्वनी क्र. :-०२२- २२०२९२८२ Email ID- navnath.pokale@nic.in 
क्रमांक : ठे.वि.यो.१०.२३/प्र.क्र.१८९/२०२३/अर्थ-१ दिनांक : १५ फेब्रुवारी, २०२४ 
ज्ञापन :- 


विषय :- दिवंगत कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना ठेव संलग्न विमा योजनेअंतर्गत अनुज्ञेय असलेली 
रक्‍कम अदा करणेबाबत. 


संदर्भ :- १) शासन परिपत्रक क्र. ठेवियो १०.०८/(२४९/२००८)/अर्थ-१, दि. २६.०५.२००८. 
प्रति, 

१) अधीक्षक अभियंता,पुणे पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, पुणे. 

२) अधीक्षक अभियंता,गोसीखुर्द उपसा सिंचन मंडळ, आंबाडी (भंडार). 
३)अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, नाशिक 

४) अधीक्षक अभियंता,यांत्रिकी मंडळ (SH), पुणे. 

५) अधीक्षक अभियंता,यांत्रिकी मंडळ (SH), कोल्हापूर. 

६) अधीक्षक अभियंता व प्रशासक,लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, नागपूर 

७) अधीक्षक अभियंता,ठाणे पाटबंधारे मंडळ, ठाणे. 

८) अधिक्षक अभियंता,चंद्रपूर पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, चंद्रपूर. 

९) अधीक्षक अभियंता,पुणे पाटबंधारे मंडळ, पुणे. 

१०) अधीक्षक अभियंता,पाटबंधारे संशोधन व विकास संचालनालय,पुणे. 

११) अधीक्षक अभियंता, दक्षिण कोकण पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ,सिंधुदुर्गनगरी. 
१२) अधीक्षक अभियंता, औरंगाबाद पाटबंधारे मंडळ, औरंगाबाद. 

१३) अधीक्षक अभियंता, विदर्भ जलविद्युत व उपसा सिंचन मंडळ, अजनी, नागपूर. 


उपरोक्त नियंत्रक अधिकाऱ्यांना कळविण्यात येते की, ठेव संलग्न विमा योजनेसंदर्भात 
विभागाने अवलंबिलेली सुधारित कार्यपध्दत संदर्भाधीन परिपत्रकान्वये निश्चित करण्यात आली 
आहे. या सुधारित कार्यपध्दतीच्या अनुषंगाने प्रस्तावांची पडताळणी करण्यात आली आहे. 
२. सन २०२३-२४ या वित्तीय वर्षासाठी मागणी क्रमांक आय-२ प्रधानशीर्ष २२३५- 
सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ६० - इतर सामाजिक सुरक्षा व कल्याण कार्यक्रम, १०४-ठेव संलग्न 
विमा योजना शासकीय भविष्य निर्वाह निधी (०१)(०१) ठेव संलग्न विमा योजनेनुसार प्रदाने (अनिवार्य) 
(२२३५-०६०५) या लेखाशीर्षाखाळलील मंजुर अनुदानाच्या तरतूदीतून सोबत जोडलेल्या 
विवरणपत्रातील स्तंभ-४ येथील मृत कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना स्तंभ - ८ प्रमाणे एकूण 
रू.११,२७,७४१/- (रक्‍कम रू.अकरा लक्ष सत्ताविस हजार सातशे एक्केचाळीस फक्त) इतका निधी 
या ज्ञापनाव्दारे वितरीत करण्यात येत आहे. 


शासन ज्ञापन क्रमांकः ठे.वि.यो.१०.२३/प्र.क्र.१८९/२०२३/अर्थ-१ 


३. या ज्ञापनान्वये उपलब्ध करण्यात आलेला निधी कोणत्याही परिस्थितीमध्ये 
दि.२९.०३.२०२४ पुर्वी खर्च करण्यात यावा. विहीत मुदतीमध्ये निधी खर्चकरण्याची जबाबदारी 
संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांची राहील. तसेच निधी विहीत मुदतीमध्ये खर्च न झाल्यास सदर 
निधी समर्पित करून त्याबाबतचा योग्य तो खुलासा सादर करण्याची जबाबदारी नियंत्रक अधिकारी 
यांची राहील. 
४. या निधी उपलब्धता प्रमाणपत्रानुसार संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना वरील रक्‍कम अदा 
करण्याकरिता मंजुरीचे आदेश त्वरीत काढावेत. सदर आदेशाची प्रत शासनास व महालेखापालांच्या 
कार्यालयास पाठवावी. नियंत्रक अधिकाऱ्यांनी वितरीत केळेला निधी तात्काळ आहरित करण्याची 
कार्यवाही करावी. 
५. देयक मंजुरीनंतर देयकाची रक्‍कम, तसेच संबंधितांना रक्‍कम अदा केल्याचा दिनांक 
इत्यादीचा तपशील शासनास त्वरीत कळवावा. आपणांस अशीही विनंती करण्यात येते की, खाली 
नमूद केलेल्या लेखाशीर्षाखाळील खर्च - Ford निष्पत्ती दर्शविणारे प्रमाणपत्र (रेकस्निलिएडान 
स्टेटमेंट) महालेखापालाच्या कार्यालयातून घेऊन शासनास पाठवावे. 
६. यावर होणारा खर्च मागणी क्रमांक - आय-२ खालील २२३५- सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, 
६० इतर सामाजिक सुरक्षा व कल्याण कार्यक्रम, १०४ - ठेव संलग्न विमा योजनेनुसार प्रदाने 
(अनिवार्य) (२२३५-०६०५) या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकावा व त्याखाली संगणकीय वितरण 
प्रणालीव्दारे वितरीत केलेल्या तरतूदीतून भागवावा. 

सदर शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करून देण्यात येत असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०२४०२१५१४३०००९५२७ 
असा आहे. हे ज्ञापन डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by NAVNATH BALU POKALE 
N AV N AT H BA |. U DN: CN = NAVNATH BALU POKALE, C = IN, S 

= Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 

MAHARASHTRA, OU = WATER RESOURCES 
2 O KA |. FE DEPARTMENT 


Date: 2024.02.15 14:39:54 +05'30' 
(नवनाथ पोकळे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


सहपत्र - विवरणपत्र 


प्रत - 


१) महालेखापाल कार्यालय, मुंबई / नागपूर 

२) अ.मु.स (जसं) यांचे स्वीय सहायक, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
३) सचिव (लाक्षेवि) यांचे स्वीय सहायक, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
8) आंतरवित्त सल्लागार व सहसचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

५) लेखा कार्यासन, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


) 
) 
) 
६) अर्थ -१ कार्यासन संग्रहार्थ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


अधीक्षक अभियंता, ।कै.पांडुरंग इंश्वराप्पा | कनिष्ठ लिपीक | पीडब्लूएमएच-७४९४१ |१.कु.सोनाली पांडुरंग 
पापरकर पापरकर,मुलगी 
पी २.कु.उर्मिला पांडुरंग 
पापरकर,मुलगी 
क्षक अभियंता, ।के.भरत लक्ष्मण ठाकरे शिपाई एल.आय.पी.डी.टी.- श्रीमती वंदना भरत 
गोसीखुर्द उपसा २९ ठाकरे,पत्नी 
i सिंचन मंडळ, आंबाडी 
(भंडारा) 
अधीक्षक अभियंता व ।के.विश्वनाथ खंडू चौकीदार पीआयडी-४९७ श्रीमती शोभा विश्वनाथ ६०,००० 
प्रशासक, लाभक्षेत्र | HVS कुर्‍हाडे,पत्नी 
7 विकास प्राधिकरण, 
नाशिक 
अधीक्षक अभियंता, मदतनिस जीएमडीए-२६० ।श्रीमती सुरेखा अरूण ६०,००० 
यांत्रिकी मंडळ (उस, वेताळ ,पत्नी 


पीडब्लूएमएच-७७३०० 


श्रीमती मंगल संजय 
,पत्नी 


अधीक्षक अभियंता, 
यांत्रिकी मंडळ (उस, 
कोल्हापूर 


क्षक अभियंता व 
प्रशासक,लाभक्षेत्र 
विकास प्राधिकरण, 


Fr) जी 43 


कै.बापु धर्मा 
क्षिरसागर 


एमडीएसटीआर -७५ 


श्रीमती सुवर्णा बापु 
क्षिरसागर ,पत्नी 


कै.हंबिरराव 
श्वासराव देसाई 


एमडीएएल -४९५ 


एमआयडी/एनजीपी- 
७५६ 


कै.किशोर गणपत 


a eS) a 0५१ ६1 4 


पीडब्लूएमएच-७७६६८ 


सी.एम.पी.डी.-१/२०० 


श्रीमती हर्षदा हंबिरराव 
,पत्नी. 

श्रीमती सुंदर केशव 
धुळस,पत्नी 


श्रीमती पोणिमा सुखदेव 


८ मेकर्तीवार,पत्नी 
प्रकल्प 
अधी! पीडब्लूएमएच-८०२१० | ai संदीप साहेबराव 
९ पुणे थोरवे,मुलगा 
पुणे 
अधीक्षक अभियंता १.कै.प्रकाडा उमाजी पीडब्लूएमएच-७७९६२ |श्रीमती जयश्री प्रकाश 
पाटबंधारे संशोधन व ।साबळे ,पत्नी 
- ० ; a जञज्ञकात 
विकास संचालनालय, ।२.कै. पीडब्लूएमएच-७९५९८ |श्रीमती योगिता हाशिकांत 
पुणे चंद्रकांत गिरमे गिरमे,पत्नी 
अधीक्षक अभियंता १.के.सुरेश रामचंद्र पीडब्लूएमएच-८४७७१ |१.श्रीमती सप्रिया BRAT 
दक्षिण कोकण गावडे गावडे,पत्नी 
; ळ्‌ पाटबंधारे प्रकल्प २.श्री वैभव BRA गावडे, 
मंडळ,सिंधुदुर्गनगरी मुलगा 
२.कै.भिकाजी भदी पीडब्लूएमएच-८१९०६ श्रीमती पार्वती भिकाजी 
जाधव जाधव,पत्नी 
अधीक्षक अभियंता, .मोहम्मद प्रमुख आरेखक BRBN/So0g9 श्रीमती हुस्न आरा बेगम 
- औरंगाबाद पाटबंधारे |वहिद्दोदीन आजम ,पत्नी 
मंडळ, औरंगाबाद  |के.राजेंद्र महादेव शाखा अभियंता BRBN ३३७७८ श्रीमती ज्योती राजेंद्र 
जगताप जगताप ,पत्नी 
४६०१०० | अधीक्षक अभियंता, |१.के.किशोर सुकाजी शिपाई विजवउसिभं-१ ।श्रीमती कविता किशोर 
कद ४०९७ | विदर्भ जलविद्युत व बन्सोड,पत्नी 


उपसा सिंचन मंडळ, 


अजनी, नागपूर 


पिसे 


बीआरबीएन - ५२६०७ 


( नवनाथ पोकळे ) 
कार्यासन अधिकारी , महाराष्ट्र 


१,१२७,७४१ 


by NAVNATH BALU POKALE 
NATH BALL POKALE, CIN, = Maharashra, 0 = GOVERNMENT 
RA ER RESOURCES DEPARTMENT 


ष्ट्र शासन. 


